उद्योग संचालनालयाचे संगणकीकरणांतर्गत 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-३४१८/५८४/प्र.क्र.१३०/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०६ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ : १) साप्रवि शा.नि.क्र.सीओएम-१००१/प्र.क्र.१७४/०१/३९, दि.२९.१०.२००१. 
२) शासन निर्णय क्र.इ बीज-२०१३/प्र.क्र.११७/उद्योग-८, दि.२३.१२.२०१३. 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दि. १८.०२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


राज्य शासनाने महाराष्ट्र गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा धोरण, २०१३ जाहीर केले असून 
या धोरणातील विविध उद्दीष्टांपैकी उद्योग संचालनालयाची पुर्नरचना करणे, संचालनालयातील 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची ogee वाढविणे, विविध कार्यालयांचे संगणकीकरण करणे ही 
महत्वाची उद्दीष्टे समाविष्ट केळी आहेत. सदर उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भ क्र.१ तसेच दि.२३.०९.२०११ व दि.२१.०९.२०१२ च्या शासन निर्णयातील ई- 
प्रशासन धोरणांतर्गत दिलेल्या निर्देशानुसार उद्योग विभागाने संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रकल्प अंमळबजावणी समिती गठित केली असून उद्योग संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रिय कार्यालयाचे संगणकीकरण करणे, क्षेत्रिय कार्यालय हे ई-गव्हर्नस प्रकल्पांतर्गत उद्योग 
संचालनालयाच्या मुख्य कार्यालयाशी समांतर जोडणे, संकेतस्थळाचे आधुनिकीकरण करणे, त्याची 
देखभाल करणे, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर्स, अँप्लिकेशन पुरवठादारांची / सल्लागारांची निवड करणे इ. 
बाबींसाठी समितीची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली आहे. 


२. उद्योग संचाळनाळयाने मुख्यालय व त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयांना 
“संगणकीकरण अंतर्गत” सॉफ्टवेअर्स, अँप्लिकेशन, प्रशिक्षण व सपोर्ट, स्कॅनिंग, डीजीटाईझेडन व 
संगणकीय यंत्रसामुग्नीचा पुरवठा करणे त्याची देखभाळ करणे इ. सेवा उपलब्ध करण्यासाठी प्रधान 
सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१३.०६.२०१४ व दि.२४.०९.२०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत 
मान्यता दिली. सदर मान्यतेनुसार ERIMS Operation & Maintenance Service व CR Design, 


Development implementation and maintenance of Make in India MOU management 
System या सेवा मे. रोल्टा इंडिया लि., यांनी पुरविल्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी एकूण रु. 
४६,९३,४०६/- इतक्या रक्‍कम सादर केले असून त्यापैकी पहिल्या टप्यात रु. २४,३६,४०६/- इतकी 
रक्‍कम अदा करण्यास संदर्भ क्र. ३ येथील नमूद शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 
सबब त्यापैकी उर्वरित रक्‍कम अदा करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-३४१८/५८४/प्र.क्र.१३०/उद्योग-३ 


शासन निर्णय :- 


उद्योग संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयासाठी दि.१६/०६/२०१९ ते 
१५/०३/२०२० या कालावधीत ERIMS प्रणालीच्या केलेल्या देखभालीच्या कामासाठी मे. रोल्टा 
इंडिया लि. यांना उर्वरित रककम रु. २१,२८,५७२/- (रु. एकवीस लक्ष अठ्ठावीस हजार पाचठोी 
बाहत्तर मात्रो व CR-Design, Development, implementation and maintenance of Make in 
India MOU Management System या सेवेसाठी रु. १,२८,४८०/- (रुपये एक लक्ष अठ्ठावीस 
हजार चारशे ऐंशी मात्र) असे एकूण रु. २२,५७,०५२/- (रुपये बावीस लक्ष सत्तावन्न हजार बावन्न 
मात्र) इतक्या अदा करावयाच्या खर्चास याव्दारे प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा खर्च “मागणी क्र. के-७, लेखाशिर्ष, २८५१ ग्रामोद्योग व लघु उद्योग राज्य 
योजनांतर्गत (00) (०२) उद्योग संचालनालयाचे संगणकीकरण (राज्य योजनांतर्गत) (२८५१५३५३), 
१७-संगणक खर्च” या लेखाशीर्षाखाळी चालू वित्तीय वर्षात उपलब्ध करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील नमूद शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ७.३ 
नुसार प्रकल्प अंमलबजावणी समितीव्दारे सदर प्रकल्पास मान्यता घेण्यात आली असल्याने 
सदरची मंजूरी वित्तीय अधिकार नियपुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग-तीन च्या अ.क्र 
चार परिच्छेद क्र. २७ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. उद्योग संचालनालयाने उक्त प्रमाणे कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर सदर खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०६१६१६०६१०१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SHRIKANT 
LAXMANRAO 
PULKUNDWAR = 


(डॉ.श्री. ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXMANRAO PULKUNDWAR 

OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 

DEPARTMENT, 

bSf5d1512bb47f7baeSad1db4953358cd43c999bdf0814c6b 
tra, 


D8A151ED05202D522B09 
DR. SHRIKANT LAXMANRAO PULKUNDWAR 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), नागपूर. 
३. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०००३२. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. अवर सचिव, (प्रशासन-१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 

६. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


